सन 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
बाळ संगोपन योजने अंतर्गत पहिल्या 
सहामाहीसाठी (२२३५ बी९०६ या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालसं-२०२२/प्र.क्र.५४/ का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -२३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/ का-५ / aod 
/अनुदान/२०२२-२३/३७०४, दि.१४/०६/२०२२ 

प्रस्तावना :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 02, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५)(०१) बालसंगोपन 
योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ 
बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 
बालसंगोपन योजनेतर्गत सहायक अनुदान वितरीत करण्यासाठी ₹४१८२.३५ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा स्तरावरून बाल संगोपन योजनेचा 
लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याकरिता उपरोक्‍त लेखाशिर्षाअंतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीतून सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये पहिल्या सहामाहीचे अनुदान आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५)(०१) 
बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्त) (2234 बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत वित्त विभागाने सहमती दिल्यानुसार रकाना क्र. 3 
नुसार ₹३६३४.४८ लक्ष (अक्षरी रुपये छत्तीस कोटी चौतीस लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी 
बालसंगोपन योजनेंतर्गत सहायक अनुदान वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बालसं-२०२२/प्र.क्र.५४/का-०८ 


(रु.लक्षो 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित| प्रस्तावित 
अंदाज वितरण 
1१11111 २ 3 
मागणी क्र.एक्स-१, ४१८२.३५ | ३६३४.४८ 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
(१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 
(१५)(०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
2. सदर निधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत आयुक्‍त, महिला व बाल 


विकास यांचे स्तरावरून संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा 
आणि संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सदर निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
पुढील सात दिवसांच्या आत संबधित लाभार्थ्यांना अनुदान वितरीत करणे बंधनकारक राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१७/व्यय-६, दि.१५/०९/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२१११०२२७९०३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
N | | e ५ h DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 
Development Department, 
Ja n a rd a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cf 
e e085ddbef06ea381e7e81401a472bbb96 
Pati | 6f7, cn=Nilesh Janardan Patil 


Date: 2022.09.23 14:53:05 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


oc Av AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बालसं-२०२२/प्र.क्र.५४/का-०८ 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास sya sa, For 
१३.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१४.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 
१५.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१६.कक्ष अधिकारी, का-४ (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सदर निधी बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१७.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


